विधानसभा/विधानपरिषद प्रश्न,प्रस्ताव, 
ठराव, सुचना अथवा अन्य नैमित्तिक 
बाबींवर करावयाच्या कार्यवाहीबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
ग्राम विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः संकिर्ण-२०२३/प्र.क्र.०९/आस्था-५ 
बांधकाम भवन, 24 मर्झबान पथ 
फोर्ट, मुंबई ४०० ००१ 
दिनांक : ०१ फेब्रुवारी, २०२३. 


वाचा : संसदीय कार्य विभाग, परिपत्रक क्र.विमंअ-२०२२/प्र.क्र.३२/पाच, दि.२३.०२.२०२२. 
शासन निर्णय: 

महाराष्ट्र विधानमंडळाच्या अधिवेशन कालावधीत विधानसभा / विधानपरिषद सभागृहात 
सन्माननीय सदस्यांकडून विविध संसदीय argue oe तारांकित / अतारांकित प्रश्न, आश्वासने, 
लक्षवेधी सूचना, आंचित्याचे मुद्दे, विशोष उल्लेख सूचना इत्यादी उपस्थित करण्यात येतात. त्यानुषंगाने 
विहित नमुन्यात उत्तरे / निवेदने विधानमंडळ सचिवालयाकडे व मा.विधानमंडळ सदस्यांना 
पाठविण्याची कालमर्यादा नियमानुसार विहित केली आहे. सदर कालमर्यादत उक्त प्रकरणी कार्यवाही 
करणे आवश्यक आहे. 
२. तसेच, प्रलंबित आयुधांबाबत विधानंडळाचे मा.अध्यक्ष व मा.सभापती तसेच मा.मुख्य सचिव व 
प्रधान सचिव, संसदीय कार्य विभाग, मंत्रालय व ग्राम विकास विभागात मा.अपर मुख्य सचिव यांच्या 
स्तरावरही याबाबत वेळोवेळी बैठका / आढावा घेण्यात येतो. सदर आढावा घेतला असता, काही 
प्रकरणी अतारांकित प्रश्न / आश्वासने, इ.ची उत्तरे विधानमंडळ सचिवालयास विहित कालमर्यादेत 
पाठविण्यात येत नसल्याचे निदर्डानास आले आहे. 
३. याबाबत शासन स्तरावरुन वेळोवेळी सूचना, स्मरणपत्रे देऊनही क्षेत्रीय कार्यालयाकडून विहित 
कालावधीत माहिती / अहवाल प्राप्त होत नसल्याने उक्त प्रकरणी कालमर्यादत कार्यवाही करणे शाक्य 
होत नसल्याचे निदर्शनास आले आहे. 
४. विधानमंडळ कामकाज सर्व प्राथम्याने व गांभीर्याने करणे अपेक्षित असताना अशी कार्यवाही 
होताना दिसत नाही. तरी विधानमंडळ कामकाजाच्या अनुषंगाने विहित कालावधीत सर्व प्राथम्याने 
कार्यवाही करण्यात येईल याची दक्षता घ्यावी. अन्यथा विलंब झाल्यास त्याबाबतची जबाबदारी 
संबंधितांची राहील. 


शासन परिपत्रक क्रमांकः संकिर्ण-२०२३/प्र.क्र.०९/आस्था-५ 


दघ. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०२०११२१८४२६९२० असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by UMAKANT BAJIRAO 
BHUJBAL 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF 


MAHARASHTRA, ou=RURAL DEVELOPMENT 
DEPARTMENT, 


2.5.4.20=dbb6f363497706ac5ddc51483d316 
12506ff44d270248346b728bdb94a7 12573, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 
serialNumber=18653D05C68C7519233E330 


BHUJBAL नी 
उमाकांत भुजबळ 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


१. मा.अपर मुख्य सचिव, ग्राम विकास विभाग, बांधकाम भवन, फोर्ट, मुंबई. 

२. सर्व उप सचिव, ग्राम विकास विभाग, बांधकाम भवन, फोर्ट, मुंबई. 

३. सर्व अवर सचिव / कक्ष अधिकारी, ग्राम विभाग विभाग, बांधकाम भवन, फोर्ट, मुंबई. 

४. विभागीय आयुक्‍त, विभागीय आयुकत कार्यालय, कोकण विभाग, नाशिक विभाग, 
पुणे विभाग, औरंगाबाद विभाग, अमरावती विभाग, नागपूर विभाग. 

५. सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद. (सर्व पंचायत समित्या संबंधित जिल्हा 
परिषदेमार्फत) 

६. निवड नस्ती (आस्था-५) 


पृष्ठ २पैकी २ 


